सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे दिवाणी 
न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०११९/९६८/प्र.क्र.३/का-११. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जुले, २०१९. 


संदर्भ : १. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यओ१२१६/२०००/२२८/२६०४, 

दि. १९/१/२०१९ रोजीचे पत्र. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,सांगली यांचे क्र.३१२/२०१९, दि.१४/१/२०१९ व 

क्र. १९८१/२०१९, दि.१२/०२/२०१९ ची पत्रे. 
प्रस्तावना : 

विटा, जिल्हा- सांगली येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन 
करण्यासाठी, मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष जसे की, राज्यातील 
विविध ठिकाणी न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची किमान संख्या ५०० 
असावी, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारती आणि न्यायाधीशांची 
निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी, इत्यादी निकष पूर्ण होत असल्याने मा. उच्च 
न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” विटा जि. सांगली येथे दिवाणी न्यायाधीश(वरिष्ठ 
स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिळेली आहे. त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने 
दि.१९/१/२०१९ रोजी विटा जि. सांगली येथे दिवाणी न्यायाधीश(वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन 
करणे आणि सदर न्यायालयासाठी पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील 
पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सदर न्यायालय स्थापन करण्याची व त्यासाठी 
पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
विटा, पलुस, कडेगांव व आटपाडी या चार तालुक्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे 

दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
या न्यायालयासाठी आवश्‍यक पदे निर्माण करण्यास उपसमिती व उच्च स्तरीय सचिव समितीने 
मान्यता दिल्यानंतर पद निर्मितीचे आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०११९/९६८/प्र.क्र.३/का-११ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२५१२१३३९७५१२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Amogh Shyamkant : 
Kaloti 


(अ. इया. कलोती ) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री,विधि व न्याय यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९. प्रबंधक (निरीक्षणे -१), उच्च न्यायालय(अ.श), मुंबई.(पत्राने) 
१०.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली. 

११.महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

१३.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३,२३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती/ कार्या-११. 


KKKKKKKKKKK KKK सस मगरी सरसी समरी सस मम मीमी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


